निसर्ग संरक्षण व वन्यपश संवर्धन, व्याघ्र प्रकल्प 
मेळघाट या योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण 
करण्यात आलेल्या १०४ अस्थायी पदे सन 
२०२३-२०२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६०/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- 93 मार्च, २०२३. 


१. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दिनांक १३.०९.२०१९. 

२. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दिनांक २१.०९.२०२१. 

३. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२२/प्र.क्र.६४/फ-१, 
दिनांक १७.०३.२०२२. 

४. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२२/प्र.क्र.६४/फ-१ 
दिनांक १६.०९.२०२२. 

५. मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : 
कक्ष-३/योजनेत्तर/ प्र.क्र.०४(२२-२३)/१८८, दिनांक १७.०१.२०२३. 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


निसर्ग संरक्षण व gal संवर्धन, व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट या योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण 
केलेल्या १११ अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान 
करण्यात आली आहे. 


२. आता, संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निसर्ग संरक्षण व वन्यपड संवर्धन, व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट या योजनेत्तर 
योजनेखाली निर्माण केलेल्या १०४ अस्थायी पदांना सन २०२३-२०२४ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.ई६०/फ-१ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ६ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये निसर्ग संरक्षण व वन्यपझू संवर्धन, 
व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट या योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण केलेल्या १०४ अस्थायी पदांना सन २०२२- 
२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. निसर्ग संरक्षण व gags] संवर्धन, व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट या योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण 
केलेल्या १०४ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), 
०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००) (०१) निसर्ग संवर्धन व वन्य 
पशु संरक्षण (२४०६ ०७६६)" या लेखाशीर्षाखाळी सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. Blame निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : असंक - १००४ / प्र.क्र.१२ /(भाग-२) 
/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१८१६४५३८१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM ४८४ 
SAWARDEKAR 


(Rees सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 
प्रति, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर मुख्य वनसंरक्षक I AIGA GH, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
६. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती). 


Cc Av AD OO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


827९318 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.ई६४०/फ-१ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी ०२.२३/प्र.क्र.ई६०/फ-१, 
दिनांक १३ मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक :- 09.03.2023 ते दिनांक ३१.०८.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


KKEKKKKKKKKEK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


